Gita aii | 
\ मंत्रालयीन en | 
wee 


महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक-गौखनि-३४/०६१४/प्र.क्र.२५५/ख-१ 
महसूल व वन विभाग, 
मंत्रालय मुख्य इमारत, पहिला मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- २१ ऑगस्ट, २०२३ 


विषय:-गौण खनिज- पुणे 
मौजे नांदूर भुखंड क्र. २ व मौजे खामगांव, भुखंड क्र. ४, ता. दौंड या 
वाळूगटासाठी लिलावपोटी भरलेली १/४ रक्‍कम परत मिळणेबाबत. 
श्री. प्रकाश हरीभाऊ लोंढे, मौजे उरुळी कांचन, जि. पुणे 


शासन ज्ञापन :- 

सन २०११-१२ या वर्षात पुणे जिल्हयातील दौंड तालुक्‍्यतीळ मौ.नांदूर, भू.क्र.२, हा 
वाळूगट रु.७५,२५,०००/- व मौजे खामगाव, भू.क्र.४ हा वाळूगट रु.६५,००,०००/- इतक्या सर्वोच्च 
बोळीस लिलावधारक श्री. wert हरिभाऊ लोंढे यांना मंजूर करण्यात आला होता. त्यानूसार 
लिलावधारकाने मंजूर लिलावाच्या रकमेपैकी १/४ रक्‍कम व इतर अनुषंगिक रक्कमा अनुक्रमे मौजे 
नांदूर भू.क्र.२, साठी रु.२२,०५,०३९/- व मौजे खामगांवसाठी, भू.क्र.४ साठी रु.१९,५३,५८७/- 
इतकी रक्‍कम शासन जमा केली होती. तथापि, दरम्यानच्या काळात घडलेल्या गुन्ह्यामध्ये 
लिलावधारक यांचेवर दि.२६/११/२०११ रोजी गुन्हा दाखल होऊन तद्नंतर त्यांना अटक झाली 
होती. त्यामुळे लिळावधारक यांना लिलावाच्या बोलीप्रमाणे उर्वरित ३/४ रक्‍कम शासनजमा करता 
आली नाही. वाळू लिलावाची उर्वरित ३/४ रक्‍कम १५ दिवसांच्या आत शासन जमा न केल्याने, 
उक्त दोन्ही गटासाठी झासन जमा केलेली रक्‍कम जप्त करुन सदर वाळूगटाचे फेरलिलाव 
करण्याचे आदेश अपर जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी दिनांक ०९/०३/२०१२ रोजी दिले होते. सदर 
आदेशाने व्यथित होऊन लिलावधारक यांनी उक्त दोन्ही गटासाठी शासन जमा केलेली १/४ 
रक्‍कम परत मिळणेबाबत मा.मंत्रीमहसूल) यांचेकडे दि.३०/१०/२०१३ रोजी अपील दाखल केले 
होते. 
०२. सदर अपीलावर मा. राज्यमंत्री (महसूल) यांनी दि.०९/०९/२०१४ रोजी अर्धन्यायीक 
स्वरूपात आदेश देताना अपर जिल्हाधिकारी यांचे दि.०९/०३/२०१२ चे आदेश रद्द करुन मौजे 
नांदूर भुखंड क्र. २ व मौजे खामगांव, भुखंड क्र. ४, ता. दौंड या दोन्ही गटासाठी लिलावधारक यांनी 
वाळूगटाच्या लिलावापोटी शासन जमा केलेली १/४ रक्‍कम परत करण्याचे आदेडा पारित केले 
आहेत.सबब, लिलावधारक श्री. प्रकाश हरिभाऊ लोंढे यांना त्यांनी शासन जमा केलेली मौजे नांदूर 
भुखंड क्र. २ या वाळू गटासाठी रूपये १८,८१,२५०/- व मौजे खामगांव, भुखंड क्र. ४ या वाळू 
गटासाठी रु.१६,२५,०००/- stall एकूण रुपये ३५,०६,२५०/- इतकी रक्‍कम अदा करण्याचा 
शासनाने निर्णय घेतला आहे. 


०३. लिलावधारक श्री. प्रकाह हरिभाऊ लोंढे यांनी वरील दोन्ही वाळू गटाच्या लिलावाच्या १/४ 
रक्कमा शासन जमा केल्याची व यापूर्वी सदर रक्कमा अदा केलेल्या नाहीत, याची खातरजमा 


शासन ज्ञापन क्रमांकः गौखनि-३४/०६१४/प्र.क्र.२५५/ख-१ 


करुन घेण्याच्या अटीवर लिलावधारक श्री . प्रकाश हरिभाऊ लोंढे (त्यांच्या कायदेशीर Ia) 
यांना मौजे नांदूर भुखंड क्र. २ या वाळू गटासाठी रूपये १८,८१,२५०/- इतकी व मौजे खामगांव, 
भुखंड क्र. ४ या वाळू गटासाठी रु.१६,२५,०००/- अशी एकूण रुपये ३५,०६,२५०/- (रुपये पस्तीस 
लाख सहा हजार दोनी पन्नास फक्‍त) इतकी रक्‍कम अदा करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


०४. या बाबीवर होणारा खर्च सन २०२३-२४ या वर्षाकरीता लेखाशिर्ष "०८५३ - अलोहयुक्त 
खाणी व धातुझास्त्रीय उद्योग "१०२ - खनिजबाबत सवलत फी व स्वामित्वधन, ९००, अलोहयुक्‍्त 
खाणकाम व धातुझास्त्रीय उद्योग - वजा परतावे (००) (०१) वजा परतावे (०८५३ ००८६) खाली वजा 
परतावे देण्याकरीता करण्यात आलेल्या उपलब्ध अंदाजपत्रकीय तरतूदीमधून खर्ची टाकून 
भागविण्यात यावा. 


०५. सदर शासन ज्ञापन वित्त विभागाच्या क्र.विअप्र-२०१९/प्र.क्र.२०/२०१९/विनियम, 
दि.८/०८/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८, भाग-२ 
नुसार महसूल व वन विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय शक्तीनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

०६. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८२२१४५७२६९८१९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SHIVAJI SONAJI CHOURE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 

H | VA | N A | AND FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=fa37c7e079f23b78a27c84b9d6e46f94d549fc7 9bal 70d 
5815f3619617b13313, 


pseudonym=0592554E096862442D21372FBE05C91C3D50FA17, 
serialNumber=03FE2B2D7 1 5BED4B0D90A99525AE06946672E68 
EA905C97DAS0B34FD21223011, cn=SHIVAJI SONAJI CHOURE 
Date: 2023.08.22 15:03:57 +05'30' 
अवर सचिव, महसूल व वन विभाग 
? 
प्रति, 
जिल्हाधिकारी,पुणे 
प्रत: 
:- 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 

२ प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, प्रतिष्ठा भवन, १०१, महर्षि कर्वे भवन, न्यू मरीन 
लाईन्स, मुंबई-४०० ०२०. 

३) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, प्रतिष्ठा भवन, १०१, महर्षि कर्वे भवन, न्यू मरीन लाईन्स, 
मुंबई-४०० ०0२०. 

४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

५ वित्त विभाग (व्यय-९/अर्थसंकल्प-३/६/१४, साधनसंपत्ती कार्यासने) मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

६) कार्यासन अधिकारी (कार्यासन ब-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


७  निवडनस्ती (कार्यासन “ख*). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


